RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक ४८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 

ते 


[ पृष्ठे ३३ किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


> 


> 


No. CP / XI ( 6 ) / 144 / ( Prohibitory Order ) /2021.- Whereas , in exercise of powers conferred under 
Section 2 of the Epidemic Diseases Act , 1897 read with enabling provisions of the National Disaster 
Management Act , 2005 , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification 
No. DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 13th April 2021 ( “ Break the Chain " ) to take certain emergency 
measures to prevent and contain the spread of Covid - 19 virus and to enforce these measures 
throughout the state ; 

2. Whereas , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. DMU / 
2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 21st April 2021 , 29th April 2021 , 12th May 2021 , 30th May 2021 , 
4th June 2021 , 25th June 2021 , No. Corona 2021 / C.R.366 / Arogya - 5 , dated 2nd August 2021 and 
11th August 2021 to continue emergency measures to prevent and contain the spread of Covid - 19 
virus and to extend the restrictions that have been imposed from time to time , along with all 
additions and clarifications issued thereof , to break the chain of transmission of Covid - 19 virus 
effectively ; 

3. Whereas , the Government of Maharashtra has , vide Notification No : Corona 2021 / C.R . 
366 / Arogya - 5 dated 11th August 2021 , 24th September 2021 and No. DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , 
dated 19th October , 2021 issued modification to the currently imposed restrictions , allowing the 
local Disaster Management Authority to decide on certain matters ; 

4. THEREFORE , I , Chaitanya S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater Mumbai , 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / sec 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the order of Commissioner of Police , Greater Mumbai , dated 23rd 
December 1959 u / s 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) , 
as I am satisfied that Greater Mumbai continues to be threatened with the spread of Covid - 19 
virus and it is imperative to continue with emergency measures to prevent and contain the spread 
of virus , with a view to prevent danger to human life , health or safety , and to break the chain of 
transmission of virus effectively , do hereby promulgate an order under section 144 Criminal 
Procedure Code , to observe the directions of the Government of Maharashtra issued vide 
Notification No. Corona 2021 / C.R.366 / Arogya - 5 , dated 11th August 2021 , 24th September 2021 


भाग एक ( को.वि.पु . ) १ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


- 


and No. DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 19th October , 2021 along with all additions and 
clarifications issued thereof , and any directions issued by local Disaster Management Authority 
in this regard , and prohibit violation of the same . 

5. This order shall come into force , in the areas under the control of Commissioner of Police , 
Greater Mumbai , with effect from 00-01 hrs on 16th November 2021 and will remain in force till 
24-00 hrs on 30th November 2021 , unless withdrawn earlier . 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the indian 
Penal Code , 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act , 1897 and 
National Disaster Management Act 2005 and other legal provisions as applicable . 

7. As the notice can not be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of the Public , through the Press , or by affixing 
copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACSP and Zonal 
DCSP . 


Given under my hand and seal on this 11th day of November 2021 at Mumbai . 


Mumbai . 


CHAITANYA S .. 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 

ते 


THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


: 


No. CP / XI ( 6 ) / 144 / ( Prohibitory Order ) / ( 05 ) /2021.- Whereas , it is observed that , in the 
jurisdiction of Brihan Mumbai Police Commissionerate , incidents of crime occur in public places 
as well as in the vicinity of private establishments , posing a threat to the safety of citizens , and 
thereby , disturbing peace and tranquillity , and the Police is tasked with the responsibility to 
prevent , investigate and detect crime , and also to collect scientific evidence to bring perpetrators 
to justice ; 

And , whereas , in the past , Closed Circuit Television ( CCTV ) camera systems have helped 
Police to investigate and detect crime , and also to gather scientific evidence in the form of CCTV 
footage resulting in the conviction of perpetrators in courts of law ; 

And , whereas , installation of CCTV systems will help in building confidence and a sense of 
security among the citizens , and also deter perpetrators from committing crime as their acts will 
be recorded ; 

And , whereas , it is observed that not all private establishments have CCTV systems installed 
in their premises ; 

And , whereas , it is observed that in cases where private establishments have CCTV systems 
installed , the direction and field of view of the cameras are such that the area outside the 
establishment is not covered the camera quality is inadequate , the recording capacity is inadequate 
or non - existent , resulting in incidents of crime not being captured and recorded ; 

And , whereas , the following places are referred to as “ private establishments ” for the 
purposes of this order 

1. Banks , 
2. ATMs , 
3. Financial Institutions , 
4. Jewellery Shops , 
5. Hotels , 
6. Guest Houses , 
7. Restaurants , 
8. Bars and Pubs , 
9. Wine and Beer Shops , 
10. Residential Towers , 
11. Office Buildings , 
12. New and upcoming Residential Towers / Office Buildings , 
13. Petrol Pumps , 
14. Shopping Complexes , 
15. Shopping Malls , 
16. Super Markets , 
17. Gyms , 
18. Sports Grounds , Stadia , Complexes , 
19. Cinema Halls and Complexes , 
20. Educational Institutions 
21. Places of Worship , 
22. Hospitals , 

23. Trusts / Organizations responsible for safety and maintenance of Statues , 
भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


Now , therefore , I , Chaitanya . S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) and Executive 
Magistrate , Brihan Mumbai Police Commissionerate , in the exercise of the powers conferred 
upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code , 1973 ( Act . II of 1974 ) , do hereby order 
that all private establishments , as defined above , shall : 

6. Install CCTV system in their premises , with cameras of such number , direction and field 
of view that an area of upto 50 metres from the boundary of the premises is recorded , 

7. Ensure that the CCTV system so installed is in working condition at all times , 

8. Install CCTV system of good quality with recording capacity of atleast 15 days , with 
features to playback the recording and also to take a copy of the same , 

9. Provide the recorded CCTV footage to the Police whenever demanded , 

10. Inform the Station House Officer ( SHO ) of their nearest police station in case any 
suspicious movement or activity is observed in the CCTV system . 

This order shall come into force with effect from 17th November 2021 to 15th January 2022 
and shall remain in force for period of 60 days ( both days inclusive ) , unless withdrawn earlier , 
and subject to further extension or modification . 

Any contravention of this order shall invite legal action under section 188 of the Indian Penal 
Code , 1860 . 

As the notire cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of the public through the Press and by affixing 
copies on the notice board of all Police Stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Tehsil and Municipal 
Ward offices . 


Given under my hand and seal this on 11th day of the November , 2021 at Mumbai . 


Mumbai . 


CHAITANYA S. , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी ( ना.क्षे.क.म. ) बृहन्मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 

प्रकरण क्रमांक सी / युएलसी / डे- V / ६ ( १ ) / SR - XII - ४६० / २०२१ 
ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २१ ऑगस्ट २००३ च्या पुरवणीत पृष्ठ क्र . १३७१ वर प्रसिध्द झालेल्या अधिसूचनेत 
श्रीमती मधुकांता एस . पारिख व इतर मौजे - ओशिवारा , ता . अंधेरी यांनी धारण केलेली खालील अनुसूचित दाखविलेली जमीन ही कमालमर्यादेपेक्षा 
अधिक असल्यामुळे ती जमीन महाराष्ट्र शासनाद्वारे संपादित केली जावयाची आहे , हे नागरी जमीन ( कमाल धारणा व विनियमन ) अधिनियम , 
१ ९ ७६ च्या कलम १० पोट - कलम ( ३ ) अन्वये अधिसूचित करण्यात आले होते . त्यानंतर ती जमीन सर्व भारांपासून मुक्त अशी 

महाराष्ट्र 
शासनाकडे सर्वार्थाने निहीत होईल असे उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट - कलम ( ३ ) प्रमाणे अधिसूचित करण्यात आले आहे . 

ज्याअर्थी , नाजकधा अधिनियमांतर्गत कलम १० पोट - कलम ( ३ ) व ( ५ ) अन्वये भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात आली आहे . कलम १० 
पोट - कलम ( ३ ) व पोट - कलम ( ५ ) च्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने विवरणपत्रधारक श्रीमती मधुकांता एस . पारिख यांनी धारण केलेल्या खालील 
अनुसूचित नमूद जमिनीच्या अधिकार अभिलेखातील भोगवटादार सदरी तसेच इतर हक्कात महाराष्ट्र शासन अशी नोंद घेण्यात आली आहे . 

ज्याअर्थी , मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी सूट नं . ३४१/२०१२ मध्ये दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयातील आदेशान्वये शासन , 
नगर विकास विभागाकडील दिनांक २३ जून २०२१ रोजीच्या पत्रानुसार तसेच विधी व न्याय विभागाच्या ३० ऑगस्ट २०१ ९ च्या अभिप्रायानुसार 
नागरी जमीन ( कमाल धारणा व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ७६ चे कलम १० ( ३ ) व १० ( ५ ) नुसार मौजे ओशिवारा , ता . अंधेरी येथील न.भू.क्र . 
६२६/१३ व ६२६/१५ , क्षेत्र ५०७३.१० चौ.मी. या क्षेत्राकरिता नाजकधा कलम १० ( ३ ) व १० ( ५ ) नुसार दाखल केलेली मिळकत पत्रिकेवरील 
धारक सदरी “ महाराष्ट्र शासन ” ही नोंद कमी करून जमीनधारकाचे नाव धारक सदरी दाखल करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे . 

त्याअर्थी , उपरोल्लिखीत महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २१ ऑगस्ट २००३ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक १३७१ वर 
प्रसिध्द झालेली ना.ज.क.धा कलम १० ( ३ ) ची अधिसूचना रद्द करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 


7 


" 


अ.क्र . 


जिल्हा 


गाव 


तालुका 


स.क्र हि.क्र . / न.भू.क्र . 


क्षेत्र ( चौ.मी. ) 


१ 


मुंबई उपनगर 


ओशिवारा 


अंधेरी 


६२६/१५ 


४२६३.८० 


६२६/१३ 


८० ९ .३० 


एकूण 


५०७३.१० 


बांद्रा ( पूर्व ) , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ . 


डॉ . विकास नाईक , 
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी 
( ना.क्षे.क.म. ) , बृहन्मुंबईकरिता . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 


मनाई आदेश 


1 


क्रमांक पोआ / नमुं / वि.शा. / म.आ / ५२३१ / २०२१.– ज्याअर्थी , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत , जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे , निदर्शने , धरणे , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . 
दरम्यान दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी त्रिपुरारी पौर्णिमा , दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी गुरूनानक जयंती , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी 
महात्मा फुले पुण्यतिथी , दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी हन्नुका ( ज्यु सण ) असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत . नवी मुंबई 
पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये , याकरीता दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक १ 

ते 
डिसेंबर २०२१ रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे 
आवश्यक आहे . 

२ . ज्याअर्थी , माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियमसन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

३. त्याअर्थी , मी रूपाली अंबुरे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , नवी मुंबई , मला पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक १ डिसेंबर २०२१ रोजीचे २४.०० वा . 
पर्यंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ , द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( क ) शस्त्रे , सोटे , भाले , तलवारी , दंड , काठ्या , बंदुका , रिव्हॉल्वर , देशी कट्टे , देशी - विदेशी अग्निशस्त्रे , व शारीरिक इजा करण्यासाठी 
वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे , बाळगणे , जमा करणे , तयार करणे . 

( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 

( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 
करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे , कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे . 
महाराष्ट्र 

पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव 
करण्यास पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 

वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य , धार्मिक विधी , प्रेतयात्रा , सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिध्दी करावी . 


1 


+ 


४ . 


५ . 


६ . 


७ . 


८ . 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई , 


रूपाली अंबुरे , 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , नवी मुंबई . 


1 


दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ५३२४ / २०२१.– श्री . एस . डी . घनवट , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांची दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ 
ते ११ नोव्हेंबर २०२१ अशी ०४ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक २ नोव्हेंबर २०२१ ते ७ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या दिवाळीच्या सुट्टीला जोडून 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एस . डी . घनवट , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एस . डी . घनवट , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . एस . डी . घनवट , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . आर . पाटील , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांजकडे 
राहील . 


1 


1 


7 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

, 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ५४३२ / २०२१.– श्रीमती एस . एस . पिंगळे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रायगड - अलिबाग यांची जिल्हा न्यायालय 
रायगड - अलिबाग आदेश क्रमांक रा . अ . ५२३ ९ / २०२१ , दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये मंजूर झालेली दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १३ 
नोव्हेंबर २०२१ अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे रद्द करणेत येत आहे . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ५३४७ / २०२१.– श्री . आर . एस . भाकरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल , यांची दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२१ ते ११ 
नोव्हेंबर २०२१ अशी ०३ दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पासून ते दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या 

वे 
का . वे . 

पू . पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . आर . एस . भाकरे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल , येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर . एस . भाकरे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . आर . एस . भाकरे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . एम . मुजावर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


+ 


1 


विभा प्र . इंगळे , 


1 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२१ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग , 


1 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ५३४५ / २०२१.- श्री . ए . ए . शिंदे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांची दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ ते 
१३ नोव्हेंबर २०२१ अशी ०६ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१ ते ७ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या दिवाळीच्या सुट्टीला जोडून व 

३ 
पुढील दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पासून ते दिनांक १५ नोव्हेंबर 

ते 
२०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . ए . ए . शिंदे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . ए . ए . शिंदे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . ए . ए . शिंदे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पासून ते दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . एल . जी . पाच्छे , दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 

दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पासून ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पर्यंत व दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ 
रोजीच्या का . वे . पू . पासून ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . आर . पाटील , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 
दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पासून ते दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 

. 
श्री . व्ही . एम . क - हाडकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 


1 


1 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ५३४६ / २०२१ . – श्री . एम . व्ही . तोकले , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत , यांची दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२१ ते 
२ ९ ऑक्टोबर २०२१ अशी एकूण ०४ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . व्ही . तोकले , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत , येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एम . व्ही . तोकले , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . एम . व्ही . तोकले , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी . एस . आपटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत यांजकडे राहील . 


एम . 


+ 


1 


विभा प्र . इंगळे , 


1 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


1 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ५४३३ / २०२१.- श्री . ए . एम . मुजावर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांची दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ 
ते २० नोव्हेंबर २०२१ अशी ०६ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला व पुढील दिनांक २१ 
नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पासून ते दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या 
का . वे . पू . पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . ए . एम . मुजावर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . ए . एम . मुजावर , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहीले असते . 

श्री . ए . एम . मुजावर , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए . ए . गोडसे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


1 


विभा प्र . इंगळे , 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १० नोव्हेंबर २०२१ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग , 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


उप विभागीय अधिकारी , पनवेल , उप विभाग पनवेल यांजकडून 


1 


1 


1 


क्रमांक भूसं / कात -५ / प्र.क्र .३२ ( २ ) /चिंध्रण/२०२१.– ज्याअर्थी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा - तीन ) 
यांच्या कलम १ , पोट कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र , भाग चार - ब , दिनांक २५ ऑगस्ट २०२१ अन्वये 
प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक २५ ऑगस्ट २०२१ ची शासकीय अधिसूचना , उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग , क्रमांक आयडीसी २०१६ / ( ६११ ) 
उ -१४ , अन्वये , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे , त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सन २०२१ च्या 
२६ ऑगस्ट २०२१ महिन्यांच्या ३० व्या दिवसापासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , यामधील अनुसूचीत वर्णन केलेल्या जमिनी उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्तप्रमाणे अंमलात आले आहेत अशा क्षेत्रात 


1 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू करण्यात आले आहे . अशा क्षेत्रात असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास महामंडळमार्फत ( यात यानंतर ज्याचा उक्त महामंडळ असा निर्देश करण्यात आला आहे ) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ किंवा 
उक्त अधिनियमांच्या उद्दिष्टांच्या पृष्टयर्थ असेल अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ , आवश्यक असणाऱ्या जमिनी संपादन करण्याची शक्ती उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासनास प्रदान करण्यात आली आहे ; 


1 


1 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २ , खंड ( ग ) अन्वये काढण्यात आलेली दिनांक ची शासकीय अधिसूचना , उद्योग , 
ऊर्जा व कामगार विभाग आय.डी.सी .२०१६ / ( ६११ ) उद्योग -१४ , च्या द्वारे , राज्य शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास नियम , १ ९ ६२ यांच्या नियम 
२८ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जी कामे सोपविण्यात आली आहेत . अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , कलम ३३ पोटकलम ( २ ) , कलम ३६ 
व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी , पनवेल विभाग पनवेल , जि . रायगड यांची विशेषरीत्या 
नेमणूक केली आहे 

आणि ज्याअर्थी , औद्योगिक क्षेत्र / औद्योगिक वसाहत म्हणून विकसित करण्यासाठी किंवा दोन्हीकरिता म्हणून सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन 
केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक आहेत असे उप विभागीय अधिकारी , पनवेल विभाग पनवेल . जि . रायगड चे मत झालेले आहे . 


1 


3B 


. 


1 


त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , पोटकलम ( २ ) व उक्त अधिसूचना याखालील राज्य शासनाच्या शक्तींचा वापर करून , मी , 
राहुल मुंडके , उप विभागीय अधिकारी , पनवेल विभाग पनवेल , जि . रायगड याद्वारे यामध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन 
करण्यात येऊ नयेत यासंबंधी दिनांक २५ ऑगस्ट २०२१ पूर्वी खालील सही करणाऱ्यास लेखी स्वरुपात कारण दर्शविण्याबद्दल आपणास 
फर्माविण्यात आले आहे . 

या नोटीसीच्या तारखेनंतर मा . जिल्हाधिकारी यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री करून , पट्ट्याने देऊन , गहाण देऊन , अभिहस्तांतरण करून , 
अदलाबदल करून किंवा अन्य रितीने , करावयाच्या उक्त जमिनीच्या विल्हेवाटीसाठी केलेला कोणताही करार किंवा त्यावर केलेला कोणताही खर्च 
किंवा त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा उक्त जमिनीच्या अंतिमतः संपादन करण्यात येतील अशा भागांसंबंधी भरपाई निर्धारित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून , 
उक्त अधिनियमाचे कलम ३३ , पोटकलम ( ५ ) व भूमी संपादन अधिनियम , १८ ९ ४ ( १८ ९ ४ चा १ ) याच्या कलम २४ ( सातव्यांदा ) अन्वये 
विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 

ज्यांची व्यक्तीगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीस या नोटीशीच्या तारखेपासून एक महिन्यांचे आत , भेटीची वेळ 
ठरवून , कोणत्याही दिवशी , सकाळी ११-०० ते १-०० वाजेपर्यंत खाली सही करणाऱ्यापुढे जातीने किंवा कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर रहाता 
येईल . 

अनुसूची 


1 


जिल्हा - रायगड , ता.पनवेल , गाव - चिंध्रण 


I 


अ.क्र . 


सर्व्हे नं . / गट नं . 

( २ ) 


हिस्सा नं . 

( ३ ) 


संपादनाचे क्षेत्र हे.आर. 

( ४ ) 


( १ ) 


१ 


१२ ९ 


०.२३० 


२ 


१३० 


०.५०३ 


३ 


१३१ 


०.२१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


११ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


४ 


१३२ 


०.१०० 


५ 


१३३ 


०.२५० 


६ 


१३४ 


१ 


०.१४५ 


७ 


१३४ 


२ 


०.१३५ 


८ 


१३५ 


०.२३० 


९ 


१३६ 


०.०६० 


१० 


१४० 


१ 


०.२४० 


११ 


१४० 


२ 


०.२५६ 


१२ 


१४१ 


०.३३० 


१३ 


१४२ 


०.०४० 


एकूण 


२.७२ ९ 


पनवेल , 


राहुल मुंडके , 
उप विभागीय अधिकारी , 
पनवेल उप विभाग , पनवेल . 


दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 

P 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 


Order 


> 


CP / RLY / MUMBAI / PROHIBIT ACTS / 2021-22.— WHEREAS , I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . I , 
Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power conferred 
upon me under sub section ( 1 ) , ( 2 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act 
XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00-01 hours of 25th November 2021 to 24-00 hrs . of 9th 
December 2021 . 

1. ( a ) The carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
( violence ) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

( 6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof . 
( e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music . 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols , play cards or any other object or 
thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate 
offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over - throw the state . 

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 31/2 feet . 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 

( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5. I , further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as publishing 
through media . 

Given under my hand and seal this 22nd November 2021 . 


Mumbai . 


QUAISER KHALID , 
Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

आदेश 


+ 


क्रमांक विशा / ग्रा.प.नि. / पोटनिवडणूक / मनाई आदेश / ०३ / २०२१.– ज्याअर्थी उपोद्घातातील अ . क्र . १ मधील अधिसूचनेनुसार राज्य 
निवडणूक आयोगाने , निधन , राजीनामा , अनर्हता किंवा इतर अन्य कारणांमुळे ग्रामपंचायतीतील रिक्त झालेल्या पदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी पारंपारिक 
पद्धतीने राबविण्यात यावयाचा निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांनी जाहिर केलेला आहे . ठाणे पोलीस 

आयुक्तालयातील 
परिमंडळ २ भिवंडी अंतर्गत १ ) निजामपुरा पो.स्टे . हद्दीत - कांबे , २ ) कोनगाव पो.स्टे . हद्दीत - गोवे व ३ ) नारपोली पो.स्टे . हद्दीत दापोडे तसेच 
परिमंडळ ४ उल्हासनगर अंतर्गत हिललाईन पो.स्टे . हद्दीत- नेवाळी ग्रामपंचायतींच्या पोटनिवडणूक होणार असून आदर्श आचारसंहिता दिनांक २२ 
नोव्हेंबर २०२१ रोजी पासून लागू झालेली असून , दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ६ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत नामनिर्देशन पत्रे 
मागविण्याचा व सादर करावयाचे आहेत . तसेच दिनांक ७ डिसेंबर २०२१ रोजी सकाळी ११-०० वाजल्यापासून नामनिर्देशन पत्राची छाननी करण्यात 
येणार आहे . दिनांक ९ डिसेंबर २०२१ रोजी दुपारी ३-०० वा.पर्यंत नामनिर्देशन पत्र मागे घ्यावयाचे आहेत . दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ रोजी सकाळी 
७.३० वा . पासून ते सायंकाळी ५-३० वा पर्यंत मतदान होणार असून , दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ रोजी मतमोजणी ( मतमोजणीचे ठिकाण व वेळ 
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने तहसिलदार निश्चित करतील त्यानुसार होणार आहे ) . दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत 
निवडणुकीच्या निकालाची अधिसूचना प्रसिध्द करण्याची अंतिम दिनांक राहणार आहे . 

ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयात यापूर्वी वेगवेगळया पक्षांमध्ये राजकीय स्पर्धेपोटी वादविवाद होऊन वेगवेगळ्या निवडणुकीच्या 
संबंधात दखलपात्र व अदखलपात्र गुन्हे दाखल झालेले आहेत . ग्रामपंचायत पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये आपसात 
भांडणतंटे होऊन हातघाईवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . अशा प्रसंगी एखादया गटाकडून / व्यक्तीकडून हत्याराचा दुरुपयोग होऊन गंभीर 
परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्याकरिता ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील निवडणुकीच्या कार्यक्षेत्रात शस्त्र परवानाधारक 
यांनी शस्त्र बाळगण्यास प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त आहे . 

त्याअर्थी , उपरोक्त परिस्थितीत मी , ‘ जय जीत सिंह ' पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ २ भिवंडी अंतर्गत १ ) निजामपुरा पो.स्टे . 
हद्दीत - कांबे , २ ) कोनगाव पो.स्टे . हद्दीत - गोवे व ३ ) नारपोली पो.स्टे . हद्दीत दापोडे तसेच परिमंडळ ४ उल्हासनगर अंतर्गत हिललाईन पो.स्टे . हद्दीत 
नेवाळी या ग्रामपंचायतीचे कार्यक्षेत्रामध्ये शस्त्र परवानाधारक यांना शस्त्र ताब्यात ठेवण्यास व बाळगण्यास मनाई करण्यात येत आहे . तथापी छाननी 
समितीने ज्यांना सूट दिलेली आहे , त्या शस्त्र परवानाधारकांना हा मनाई आदेश लागू होणार नाही . 

यापुढे असेही आदेश देण्यात येत आहे की , ज्या परवानाधारकांना या आदेशान्वये छाननी समितीने सूट दिलेली आहे . त्या परवानाधारकांनी 
आपली शस्त्रे निवडणुकीच्या कोणत्याही कार्यक्रमा दरम्यान उदा . प्रचार , सभा , रॅली प्रसंगी जवळ बाळगू नये . 

प्रत्येक शस्त्र परवानाधारकास आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने कलम १४४ ( २ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आला आहे . 

सदरचा आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ २ भिवंडी अंतर्गत १ ) निजामपुरा पो.स्टे . हद्दीत - कांबे २ ) कोनगाव पो.स्टे . हद्दीत 
गोवे व ३ ) नारपोली पो.स्टे . हद्दीत दापोडे तसेच परिमंडळ ४ उल्हासनगर अंतर्गत हिललाईन पो.स्टे . हद्दीत- नेवाळी या तालुक्यातील ग्रामपंचायत 
कार्यक्षेत्रात तसेच भिवंडी , अंबरनाथ या तालुक्यांची तहसील कार्यालय निवडणुकीचे स्ट्रॉगरूम व निवडणुकीशी संबंधीत इतर कार्यालये या ठिकाणी 
दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी ००-०१ वा . पासून ते दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ रोजीचे २४-०० वा . पर्यत अंमलात राहील . 

उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या शस्त्र परवानाधारकांवर भारतीय दंड संहितेचे कलम १८८ नुसार कायदेशीर कारवाई केली 
जाईल . सदरचा आदेश दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी माझे सही व शिक्क्याने दिला आहे . 


6 


7 


जय जीत सिंह , 


ठाणे शहर . 


पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE ( IC ) , SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./2723/2021 . — Shri . B. R. Patil , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Deogad , is granted 
commuted leave ex - post - facto , for 02 days on 15th November 2021 and 16th November 2021 . 

No locum tenens is necessary . 
On return from leave Shri . B. R. Patil is reposted as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Deogad . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Shri . B. R. Patil , would 
have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Deogad had he not proceeded 
on leave as above . 

During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) and 
J.M.F.C. , Deogad on 15th November 2021 was already kept with Shri . A. G. Naik , Jt . Civil Judge 
( J.D. ) and J.M.F.C. , Malvan and on 16th November 2021 was already kept with Shri . B. B. Chouhan , 
Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Malvan . 

The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Deogad is directed to submit joining report to this office , 
in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officer concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 18th November 2021 . 


R. B. ROTE , 
I / c . Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE ( IC ) , SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./2726/2021.- Smt . R. R. Bedagkar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi , is 
granted earned leave for 05 days from 23rd November 2021 to 27th November 2021 with permission 
to suffix holiday on 28th November 2021 and permission to leave headquarters from 22nd November 
2021 A.O.H. to 29th November 2021 B.O.H .. 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Smt . R. R. Bedagkar , is re - posted as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Sawantwadi . 


Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Smt . R. R. Bedagkar , 
would have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi had she 
not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) and 
J.M.F.C. , Sawantwadi shall remain with Smt . D. B. Sutar , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Sawantwadi . 


> 


The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi is directed to hand over the charge of her 
Court to the Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi . 

The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi is directed to submit joining report to this 
office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 18th November 2021 . 


R. B. ROTE , 
I / c . Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE ( IC ) , SINDHUDURG 


Order 
No. Admn./2691/2021.- Smt . A. J. Bachulkar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kudal , is granted 
earned leave for 3 days from 15th November 2021 to 17th November 2021 . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt . A. J. Bachulkar , is re - posted as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Kudal . 


Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Smt . A. J. Bachulkar , is 
reposted as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kudal , had she not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid period , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Kudal and the charge of the Principal Magistrate , Juvenile Justice Board , Sindhudurg , shall remain 
with Smt . K. K. Patil , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla . 

The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kudal is directed to hand over the charge of her Court to 
the Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla and she is also directed to submit joining report to 
this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 15th November 2021 . 


R. B. ROTE , 
I / c . Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


1 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी , यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक उचिशा / पोल -२ / कावि -१५१२ / २०२१.– ज्याअर्थी , मौजे कडवई , ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी येथील वादग्रस्त स्मशानभूमी बाबत 
इकडील आदेश क्र.उचिंशा / पोल -२ / म.आ. / कडवई / २०२१ , दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ अन्वये दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२१ 
या कालावधीकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्यात आलेला होता . 

ज्याअर्थी , पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांनी वाचले अ.क्र . २ ने वादग्रस्त स्मशानभूमीचा वाद अद्यापही मिटलेला नसल्याचे कळवून वादग्रस्त 
जागेकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३५ प्रमाणे दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२१ रोजीपासून पुढे ६० दिवस , मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्याची विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी , मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी प्रकरणाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता मौजे कडवई , ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी येथील 
श्री . नजीर जुवळे यांचे घरासमोरील नदीचे पात्रात शासकीय जागेत ज्या ठिकाणी अंत्यविधी केला जातो त्या वादग्रस्त जागेत मृतदेहांचे दहन करून , 
दफन करून किंवा अन्य त - हेने त्यांची विल्हेवाट लावण्यास मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३५ प्रमाणे दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२१ ते 
दिनांक १४ जानेवारी २०२२ पर्यंत मनाई आदेश लागू करीत आहे . सबब मौजे कडवई येथील अधिकृत स्मशानभूमींपैकी वाणीवठार व कडवई 
बाजारपेठ येथील ग्रामस्थांनी देण ' येथील स.नं. ५०२ , हि.नं. १४ क्षेत्र ०.१६.० या जागेचा वापर प्रेतांचे अंत्यविधीसाठी करावा . 

सदरहू आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित ईसम मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम १३३ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील . 


सदर आदेश माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दिला . 


सुशांत खांडेकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


→ 


1 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झोपुप्रा , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी . ४ / सन २०२१ SRN 
CO / OW / २०२१ / ४२२३३.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व 
पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून 
मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , लक्ष्मी कॅलिस्टा 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , प्लॉट नं . २८३ , २८३ ए , २८४ , 
२८५ आणि ३०० , न.भू.क्र . ४०२ , ४०२/१ ते २३ , ४०३ , ४०३/१ 
ते १७ , ४०६ , ४०६/१ ते ५ , ४०७ , ४०७/१ ते ३ , ४०८ , ४०८ / 
१ ते १० , ४० ९ , ४० ९ / १ ते १६ , ४११ , ४११/१ ते २ , ४१२ , ४१२ / 
१ ते १२ , ४१३ , ४१३/१ ते ५ , जवाहर नगर रोड नं . ३ , व्हिलेज 
मौजे पहाडी गोरेगांव , गोरेगांव ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०६२ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक 
२४ ) ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / 
एच.एस.जी. / टी . सी . / १३२५५ / सन २०२१ , दिनांक २ नोव्हेंबर २०२१ 
नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / ५१८ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , श्री . राजेश धरमराज पाटील , मुख्य प्रवर्तक , 
अष्टविनायक -०१ को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . ७४ , 
७५ , ७६ व ८५ ड्रिमसीटी , सेक्टर ८ , बिल्डिंग नं . ०१ , बोईसर 
( पूर्व ) , ता . , जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / 
एच.एस.जी / ( टिसी ) / १४१० / २०२१-२०२२ / सन २०२१ दिनांक २ ९ 
ऑक्टोबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


1 


7 


८८ 


" 


असून उप वर्गीकरण 


“ 


" 


" 


“ 


पालघर , 
दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


1 


1 


मुंबई , 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०२१ . 


चेतन चौधरी , 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( पूर्व व 
पश्चिम उपनगरे ) , झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


1 


" 


7 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / ५३३ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , इकोइडन सिटी फेज- IV को . ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि . , खैरा , ता . जि . पालघर , जुना सर्व्हे नं . ११३/१ ( पार्ट ) , नवीन 
सर्वे नं . ६३ ( १ ) , ( सर्वे नं . ११३/१ , ११३ / १ ए , ११३ / १ बी , ११३ / 
१ सी , ११३ / १ डी , ११३ / १ ई ) प्लॉट नं . १ ते ४३ , ४५ ते ४७ आणि 
प्लॉट नं . ५३ ते ७५ , खैरा , रेल्वे स्टेशन जवळ , बोईसर ( पूर्व ) , 
ता . , जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / 
एच.एस.जी / ( टिसी ) / १४१६ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , दिनांक १ नोव्हेंबर 
२०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम . १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झोपुप्रा , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी . ४ / सन २०२१ SRAN 
CO / OW / २०२१ / ४२०१२.– सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व 
पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून 
मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , साईशा इलाईट 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , एफ . पी . नं . ३८५ ( पार्ट ) , 
टि.पी.एस.- III ऑफ व्हिलेज बोरीवली , ५ वा रोड , बोरीवली 
( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ० ९ २ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी . सी . / १३२५२ / 
सन २०२१ , दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले 
आहे . 


1 


1 


८८ 


" 


असून उप वर्गीकरण 


“ 


+ 


मुंबई , 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ . 


चेतन चौधरी , 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( पूर्व व 
पश्चिम उपनगरे ) , झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


पालघर , 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


1 


1 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


1 


7 


7 


1 


1 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / ५३५ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , इकोइडन सिटी फेज- III को . ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि . , खैरा , ता . जि . पालघर , जुना सर्व्हे नं . ११३/१ ( पार्ट ) , नवीन 
सर्व्हे नं . ६३ ( १ ) , ( सर्वे नं . ११३/१ , ११३ / १ ए , ११३ / १ बी , ११३ / १ सी , 
११३ / १ डी , ११३ / १ ई ) प्लॉट नं . १ ते ४३ , ४५ ते ४७ आणि प्लॉट 
नं . ५३ ते ७५ , खैरा , रेल्वे स्टेशन जवळ , बोईसर ( पूर्व ) , 
ता . , जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / 
एच.एस.जी / ( टिसी ) / १४१५ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , दिनांक १ नोव्हेंबर 
२०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ 
चा महा . अधि . क्र . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / ५३४ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , इकोइडन सिटी फेज- I को . ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि . , खैरा , ता . जि . पालघर , जुना सर्व्हे नं . ११३/१ ( पार्ट ) , नवीन 
सर्वे नं . ६३ ( १ ) , ( सर्वे नं . ११३/१ , ११३ / १ ए , ११३ / १ बी , 
११३ / १ सी , ११३ / १ डी , ११३ / १ ई ) प्लॉट नं . १ ते ४३ , ४५ ते 
४७ आणि प्लॉट नं . ५३ ते ७५ , खैरा , रेल्वे स्टेशन जवळ , 
बोईसर ( पूर्व ) , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर. / 
( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टिसी ) / १४१३ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

चे 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


1 


1 


“ 


1 


" 


" 


पालघर , 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


1 


1 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / ५३६ / २०२१ . – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , इकोइडन सिटी फेज- II को . ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि . , खैरा , ता . जि . पालघर , जुना सर्व्हे नं . ११३/१ ( पार्ट ) , नवीन 
सर्व्हे नं . ६३ ( १ ) , ( सर्वे नं . ११३/१ , ११३ / १ ए , ११३ / १ बी , 
११३ / १ सी , ११३ / १ डी , ११३ / १ ई , ) प्लॉट नं . १ ते ४३ , ४५ ते 
४७ आणि प्लॉट नं . ५३ ते ७५ , खैरा , रेल्वे स्टेशन जवळ , 
बोईसर ( पूर्व ) , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर. / 
( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टि.सी . ) / १४१४ / २०२१-२०२२ / 
सन २०२१ , दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . अधि . क्र . २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ' करण्यात 
आले आहे . 


1 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / ५१७ / २०२१ . – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , जास्मीन अपार्टमेंट को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
जुना 

सर्व्हे नं . ४६ , हिस्सा नं . ०३ , प्लॉट नं . ०४ , नवीन सर्व्हे नं . 
४६ / ३ / ब / ४ , लोकमान्य नगर , ता . , जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक 
पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टिसी ) / १४० ९ / २०२१ 
२०२२ / सन २०२१ दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


" 


“ 


पालघर , 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / ५१४ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , ग्रीन वुडस को . ऑप . हौसिंग सोसायटी असोसिएशन 
लि . , गट नं . २२३ , हिस्सा नं . ०१ , देव खोप , आबाचा पाडा , ता . , जि . 
पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / जी.एन.एल. / 
( ओ ) / २४२ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१ 
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे . 


1 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / ५२० / २०२१ . – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , इंद्रप्रस्थ -०४ को . ऑप . हौसिंग सोसायटी ली . , सर्व्ह 
नं . १७/१/१ , १७/१/२ , पो . उंबरपाडा - नंदाडे , ता . , जि . पालघर , 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टिसी ) / 
१४१२ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०२१ ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


1 


1 


“ 


पालघर , 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील . 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 


1 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक मुंबई / उपनियम / कलम २१ / २७४७ / सन २०२१.– महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , उप निबंधक , सहकारी संस्था 
एम विभाग , मुंबई अतुर पार्क शिव पार्वती को . ऑप . हौ . सोसा . लि . , 
अतुरपार्क , सायन - ट्रॉम्बे रोड , चेंबूर , मुंबई ७१. ( अवसायनात ) 

, 
( नोंदणी क्र . बीओएम / एचएसजी / ८८ ९ ७ / १ ९ ८३ दिनांक ३ जानेवारी 
१ ९ ८३ ) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . सदर आदेशाच्या दिनांकापासून 
सदर संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व ती 
निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 


1 


1 


1 


1 


7 


7 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / ५१ ९ / २०२१ . सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , श्री . राजेश धरमराज पाटील , मुख्य प्रवर्तक , श्री . सिद्धीविनायक 
०४ को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . ७४ , ७५ , ७६ व 
८५ ड्रीमसीटी , सेक्टर ९ , बिल्डिंग नं . ०४ , बोईसर ( पूर्व ) , ता . , जि . 
पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / 
( टिसी ) / १४११ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०२१ 
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


1 


इमारत क्रमांक १ व २ आणि इमारत क्रमांक ३ व ४ च्या विविध 
बँक खात्यांमधील शिल्लक , बँकेतील ठेवी , मालमत्ता इ . बाबत 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ८ ९ ( १७ ) अन्वये 
कार्यवाही करण्यासाठी श्री . मिननाथ चव्हाण ( प्रमाणित लेखापरिक्षक ) 
यांची परिरक्षक ( Custodian ) म्हणून नियुक्ती करीत आहे . सदर 
परीरक्षकाने इमारत क्रमांक १ व २ आणि इमारत क्रमांक ३ व ४ च्या 
विविध बँक खात्यांमधील शिल्लक , बँकेतील ठेवी , मालमत्ता इ . 
बाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ८ ९ ( १७ ) 
मधील तरतुदीनुसार विहित रितीने कार्यवाही पूर्ण करावी . 


" 


असून उप वर्गीकरण 


सदरचा आदेश माझे सही व या कार्यालयाच्या मुद्रेसह आज दिनांक 
२८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दिला असे . 


पालघर , 
दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


मुंबई . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 

मुंबई यांजकडून 


नोंदणीची अधिसूचना 


1 


7 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झोपुप्रा . मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी . ४ / सन २०२१ SRA 
Co / ow / २०२१ / ४२५४०.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व 
पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून 
मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , कोरल अवेन्यू 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी.टी.एस. नं . ३३५ , ३३५/१ ते 
२१ ऑफ व्हिलेज पहाडी गोरेगांव , पेरु बाग , आरे रोड , गोरेगांव ( पूर्व ) , 
मुंबई ४०० ०६३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी . सी . / १३२५८ / सन २०२१ , 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० 
( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ( ओ ) / ११८०४ / २०२१-२२ / 
सन २०२१ / २७४ ९.- उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , प्रथम यश सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , १ / ए -२०४ , शिवशक्ती नगर , एसआरए को - ऑप . हौसिंग 
सोसा . लि . , रेल्वे क्रॉसिंग , आर . सी . मार्ग , वाशीनाका , चेंबूर , 
मुंबई ४०० ०७१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम 
९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 


7 


" 


" 


" 


" 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
मुंबई , 

उप निबंधक , 
दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२१. सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१ . 


चेतन चौधरी , 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( पूर्व व 
पश्चिम उपनगरे ) , झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


1 


1 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 

मुंबई यांजकडून 


नोंदणीची अधिसूचना 


1 


1 


1 


1 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ( ओ ) / ११८०३ / २०२१-२२ / 
सन २०२१ / २७५१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , जय श्री सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , रुम नं . ५ , कोंडवाडा , बी . बी . नगर , एस . टी . रोड , 
चेंबूरनाका , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूकेडब्ल्यू / एचएसजी / ( टीसी ) / १६३१३ / २०२१ 
२०२२ / सन २०२१ / २५ ९८.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , के । 
पश्चिम विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , कांता कुंज 
को - ऑप . हौसिंग सोसा . लि . , सर्व्हे नं . १८३ , १८३/१ ते ४ , व्हीलेज 
अंधेरी , दादाभाई क्रॉस रोड , आझाद नगर जवळ , अंधेरी ( पश्चिम ) , 
मुंबई ४०० ०५८ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० [ सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ( २४ ) ( ९ ) ( १ ) ] अन्वये 
नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


1 


" 


८८ 


" 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
मुंबई , 

उप निबंधक , 
दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२१. सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


1 


1 


मुंबई , 


1 


नितीन दहिभाते , 

उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , 
के / पश्चिम विभाग , मुंबई . 


दिनांक २ नोव्हेंबर २०२१ . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , 

ठाणे यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , 

ठाणे यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


क्रमांक टी.एन.ए / ( टी.एन.ए . ) / जीएनएल / ( ओ ) / ३०७३ / २०२० 
२०२१ / २८२ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे 
तालुका , ठाणे याद्वारे सूचित करीत आहे की , कस्तुरी गार्डन को . 
ऑप . हौ . सोसायटीज् असोसिएशन लि . , जुना सर्व्हे नं . ६७० , नवीन 

, 
सर्व्हे नं . २५३ , कस्तुरी गार्डन टेंभा हॉस्पिटलच्या मागे , भाईंदर ( प . ) , 
ता . जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . अधि . क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
इतर सर्वसाधारण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


क्रमांक टी.एन.ए / ( टी.एन.ए . ) / एचएसजी / ( टीसी ) / ३२५५२ / २०२० 
२०२१ / ६५५ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , 
ठाणे याद्वारे सूचित करीत आहे की , साईसृष्टी को . ऑप . हौ . सो . 
लि . , घर नं . १६७२ / ओ , सेक्टर -२३ , जुईनगर , नवी मुंबई , ता . जि . 
ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( १ ९ ६१ चा महा . अधि . क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


“ 


“ 


“ 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , ठाणे . 


सतिश एम . देवकते , 
ठाणे , 

उप निबंधक , 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , 

ठाणे . 


ठाणे , 
दिनांक २ जून २०२१ . 


1 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , 

ठाणे यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 


1 


1 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , के - पश्चिम विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूके - डब्ल्यू / एचएसजी / ( टीसी ) / १६३१२ / 
२५ ९९ / २०२१-२०२२ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , , 
के - पश्चिम विभाग , मुंबई , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अजय 
मेन्शन को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सीटीएस नं . ५३८ / १ ९ ऑफ 
व्हिलेज ओशिवरा , के - वेस्ट म्युनिसिपल वॉर्ड , बेहराम बाग रोड , 
जोगेश्वरी ( प . ) , मुंबई ४०० १०२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० [ १ ९ ६१ चा अधि . क्र . ( २४ ) ( ९ ) ( १ ) ] अन्वये 
नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


क्रमांक टी.एन.ए / ( टी.एन.ए . ) / एचएसजी / ( टीसी ) / ३३५४८ / २०२१ 
२०२२ / १४३२ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे 
तालुका , ठाणे याद्वारे सूचित करीत आहे की , रामदेव वुडस 
को - ऑप . हौ . सो . लि . , जुना सर्व्हे नं . २३५ , नवीन सर्वे नं . ३१ , जुना 
हिस्सा नं . ९ , नविन हिस्सा नं . १० , व्हिलेज नवघर , भाईंदर ( पूर्व ) , 
ता . जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . अधि . क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


1 


८८ 


“ 


“ 


" 


मुंबई , 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०२१ . 

२ 


नितीन दहिभाते , 

उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , 
के - पश्चिम विभाग , मुंबई . 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , ठाणे . 


ठाणे , 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०२१ . 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


1 


7 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पूर्व विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचई / एचएसजी / टीसी / १६२ ९ ५ / २०२१-२२ / 
२०२१ / ९९४.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पूर्व विभाग , 
मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र पी 
के आर्च को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सीटीएस नं . ६५ ९९ओ , 
६५ ९९सी , ६५ ९९डी , ६५ ९ ५ , कोलेकल्याण व्हिलेज , कालिना , 
सांताक्रुझ ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०२ ९ नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचई / 
एचएसजी / ( टीसी ) / १६२ ९ ५ / २०२१-२२ / २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्र . २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
१ ९ ६१ चा नियम क्र . १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदार गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / ६०५ / केजेटी / एचएसजी ( टीसी ) / ४८३३ / २०२१ 
२०२२ / सन -२०२१ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , गुरुदेव पार्क सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या . , सर्वे नं . १४४ , हिस्सा नं . ६ , मौजे - वांगणी ( पश्चिम ) , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


1 


" 


असून उप 


" 


" 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


कर्जत , 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ . 


1 


मुंबई , 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०२१ . 


व्हि . व्हि . पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , 
एच - पूर्व विभाग , मुंबई . 


7 


1 


1 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / ४५२ / केजेटी / एचएसजी ( टीसी ) / २०२१-२०२२ / 
सन - २०२१.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , साई रेसीडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या . , स . नं . २६ / ३ अ , प्लॉट नं . - ९ , एकूण क्षेत्र -४२ ९ .४४ चौ.मी. 
मौजे बोपेले - नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


1 


1 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / ४ ९ ३ / केजेटी / एचएसजी ( टीसी ) / ४७१ ९ / २०२१ 
२०२२ / सन -२०२१ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , ग्रीनवुड बंगलोज सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या . , १३० , हिस्सा नं . २/५/६ , नविन सर्वे नं . १ ९ ० , मौजे 
कळंब , पो . कळंब , ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


1 


1 


" 


असून उप 


८८ 


" 


८८ 


कर्जत , 
दिनांक ६ ऑगस्ट २०२१ . 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


1 


कर्जत , 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०२१ . 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


1 


1 


1 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / ५८६ / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४८३२ / २०२१ 
२०२२ / सन -२०२१ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , तुलसी छाया सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या . , सर्व्हे नं . ११ , हिस्सा नं . १ / अ / ३ , मौजे डिकसळ , ता . कर्जत , 
जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / ४ ९ ६ / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४७२० / २०२१ 
२०२२ / सन -२०२१ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , तुलजा एलाईट सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या . , जुना सर्व्हे नं . ३० , हिस्सा नं . अ -१ , नवीन सर्व्हे नं . ४४२ , 
प्लॉट नं . २३/२४ , मौजे नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


7 


" 


“ 


" 


कर्जत , 
दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ . 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


कर्जत , 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१ . 


7 


1 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / ५४ ९ / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४८३१ / २०२१ 
२०२२ / सन -२०२१ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , ज्वेल हेवन बिल्डींग नं . १ , विंग ओ 
आणि विंग बी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . २८ , हिस्सा 
नं . १ बी , मौजे बोपेले , साई मंदिराजवळ , नेरळ ( पूर्व ) , ता . कर्जत , 
जि . रायगड . 

. 
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा . , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी . ४ / सन २०२१ SRAN 
Co / ow / २०२१ / ४३०८४.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व 
पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून 
मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , सनराईज ऑर्लेम 
टॉवर -४ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सी.टी.एस. नं . ४३३ ए , 
४३३ बी , ४३३ सी , ४३८ ए , ४३८ बी , ४३८ सी , ४३८ डी , ४३८ ई , 
४३८ एफ , ४३८ के , ४३ ९ , ४४० , ४४२ , ४४३ , ४४३/१ ते ३ , 
४४४ , ४४५ , ४४५/१ ते २ आणि ४४६ ऑफ व्हीलेज वलनाई , 
मार्वे रोड , मालाड ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०६४ , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक 
२४ ) ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / 
एच.एस.जी. / टी . सी . / १३२५ ९ / सन २०२१ , दिनांक १० नोव्हेंबर २०२१ 
नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


1 


1 


1 


" 


कर्जत , 
दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१ . 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


मुंबई , 
दिनांक १० नोव्हेंबर २०२१ . 


चेतन चौधरी , 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( पूर्व व 
पश्चिम उपनगरे ) , झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 

ते 


२५ 


नगरविकास विभाग 


1 


४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ 


- 


शुध्दीपत्रक 
वाचा - शासन सूचना क्र.टीपीएस -१२२१ / ७ ९ ३ / प्र.क्र .३० / २१ / नवि -१२ , दिनांक ४ मे २०२१ . 
क्रमांक टीपीएस -१२२१ / ७ ९ ३ / प्र.क्र .३० / २१ / शुध्दीपत्रक / नवि - १२.– ज्याअर्थी , शासन , 

ज्याअर्थी , शासन , नगरविकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर 
रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) कलम २० ( ३ ) मधील तरतुदीनुसार सूचना 
क्र . टीपीएस -१२२१ / ७ ९ ३ / प्र.क्र .३० / २१ / नवि -१२ , दिनांक ४ मे २०२१ अन्वये मौ . खानांव , ता . खालापूर येथील ग . नं . १४६ व इतर या जमिनी 
रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याबाबतची सूचना प्रसिध्द केली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 

आणि ज्याअर्थी , सदर शासन सुचनेमध्ये शासन मंजुरीनुसार काही त्रुट्या दुरुस्त करणे आवश्यक असून , त्याकरिता उक्त सूचनेस शुध्दीपत्रक 
निर्गमित करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी , आता शासन उक्त सूचनेस खाली नमूद केल्यानुसार शुध्दीपत्रक निर्गमित करीत आहे ; 


" 


7 


शुध्दीपत्रक 


अ.क्र . 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


1 


1 


परि . ०२. आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेच्या पेण - पनवेल- आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेच्या पेण - पनवेल - खालापूर 

खालापूर परिसर विकास केंद्रातील प्रस्तावानुसार मौ . खानाव , खालापूर परिसर विकास केंद्रातील प्रस्तावानुसार मौ . खानाव , 
ता . खालापूर येथील ग . नं . १४६ , १४७ , १५२ , १५७ 

, 

ता . खालापूर 

येथील ग . नं . १४६ , १४७ , १५२ , १५७ 
ते १६६ , १६८ , १७३ ते १७५ , १७८ ते १८१ , १८४ ते १८७ , ते १६६ , १६८ , १७३ ते १७५ , १७८ ते १८१ , १८४ ते १८७ , 
१ ९ ० ते १ ९९ , २०१ , २०२ , २१२ , २१४ , २१५ , २१६ , २२४ ते १ ९ ० ते १ ९९ , २०१ , २०२ , २१२ , २१४ , २१५ , २१६ , २२४ ते 
२४८ , २५० ते २५३ , २७६ ते ३०५ , ३०७ , ३१० , ३१५ , २४८ , २५० ते २५३ , २७६ ते ३०५ , ३०७ , ३१० , ३१५ , 
३१६ , ३१८ , ३१ ९ , ३२२ , ३२३ , ३२५ या जमिनी भागशः शेती ३१६ , ३१८ , ३१ ९ , ३२२ , ३२३ , ३२५ या जमिनी शेती विभागात 

विभागात व भागशः वन विभागात समाविष्ट आहेत . समाविष्ट आहेत . 
परि . ०४. आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , 

संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर 
सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त जमिनी , शेती व वन उक्त जमिनी , शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट 
विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे करणे उचित होईल , असे शासनाचे मत झाले आहे . 

उचित होईल , असे शासनाचे मत झाले आहे . 
सदरचे शुध्दीपत्रक खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन कामकाजाचे दिवशी कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीकरिता सर्वसामान्य 
जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील . 

( १ ) सहसंचालक , नगर रचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई . 
( २ ) जिल्हाधिकारी , रायगड . 


1 


1 


1 


( ३ ) सहायक संचालक , नगर रचना , रायगड - अलिबाग शाखा , जि . रायगड . 


1 


सदरचे शुध्दीपत्रक हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पु . म . शिंदे , 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

4th Floor , Main Building , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 24th November 2021 


CORRIGENDUM 


Read.- Government Notice No. TPS - 1221 / 793 / CR - 30 / 21 / UD - 12 , dated the 4th May 2021 . 

No. TPS - 1221 / 793 / CR - 30 / 21 / Corrigendum / UD - 12.- Whereas , in accordance with sub - section 
( 3 ) of section 20 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred 
to as “ the said Act ” ) , the Government in Urban Development Department has published a notice 
regarding the inclusion of land bearing G Nos . 146 and others , of village Khanav , Tal . Khalapur , 
in Residential Zone vide Notice No. TPS - 1221 / 793 / CR - 30 / 21 / UD - 12 , dated the 4th May 2021 
( hereinafter referred to as “ the said Notice " ) ; 

And whereas , it is observed that some errors are needed to be corrected in accordance with 
the Government approval and for that purpose it is necessary to issue corrigendum for the same ; 

Now , therefore Government issues this Corrigendum to the said Notice as described below ; 


CORRIGENDUM 


Sr. No. 


Instead of 


Read as 


> 


> 


> 


Para 02. And whereas , as per the Growth Centre And whereas , as per the Growth Centre of 

, 
of Pen - Panvel - Khalapur Surrounding of Pen - Panvel - Khalapur Surrounding area 
area of the said Regional Plan , lands of the said Regional Plan , lands bearing 
bearing Gut Nos . 146 , 147 , 152 , 157 Gut Nos . 146 , 147 , 152 , 157 to 166 , 168 , 
to 166 , 168 , 173 to 175 , 178 to 181 , 

173 to 175 , 178 to 181 , 184 to 187 , 190 to 
184 to 187 , 190 to 199 , 201 , 202 , 212 , 199 , 201 , 202 , 212 , 214 , 215 , 216 , 224 to 248 , 
214 , 215 , 216 , 224 to 248 , 250 to 253 , 250 to 253 , 276 to 305 , 307 , 310 , 315 , 316 , 
276 to 305 , 307 , 310 , 315 , 316 , 318 , 

318,319 , 322 , 323 , 325 of 
319 , 322 , 323 , 325 of Village 

Village Khanav , Tal . Khalapur are 
Khanav , Tal . Khalapur are partly included in Agriculture Zone . 
included in Agriculture Zone and 

partly included in Forest Zone . 
Para 04. And whereas , after making necessary 

And whereas , after making necessary 
enquiry and after Consulting the enquiry and after Consulting the Director 
Director of Town Planning , 

of Town Planning , Maharashtra State , 
Maharashtra State , Pune , the 

Pune , the Government feels it necessary 
Government feels it necessary that the that the said lands should be deleted from 
said lands should be deleted from 

Agricultural Zone and should be included 
Agricultural and Forest Zone and 

in Residential Zone . 
should be included in Residential Zone . 


This corrigendum shall be kept for inspection of the general public during office hours on all 
working days at the following offices for the period of one month : 

( 1 ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai . 
( 2 ) The Collector , Raigad . 

( 3 ) The Assistant Director of Town Planning , Raigad - Alibag Branch , Dist . Raigad . 
3. This Corrigendum is also available on the Government Website at www.maharashtra.gov.in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. M. SHINDE , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


२७ 


- 


+ 


+ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ५४७८ / २०२१.– श्री . जे . जे . मोहिते , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल , जिल्हा रायगड यांची दिनांक २५ ऑक्टोबर 
२०२१ ते २७ ऑक्टोबर २०२१ अशी एकूण ०३ दिवसांची परावर्तित रजा , मागील दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२१ व २४ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या 
चौथा शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला जोडून , दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या का . वे . नंतरपासून ते दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या का . 
वे . पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . जे . जे . मोहिते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल , जिल्हा रायगड म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . जे . जे . मोहिते , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल , जिल्हा रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . जे . जे . मोहिते , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


7 


1 


7 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 


- 


अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ. / ५६४१ / २०२१ . – श्री . स . दि . कमलाकर , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , रोहा , यांची दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ ते २२ 
नोव्हेंबर २०२१ रोजीची ०५ दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या का . वे . नंतर पासून ते दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे 
का . वे . पूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . स . दि . कमलाकर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , रोहा येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . स . दि . कमलाकर , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , रोहा , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . स . दि . कमलाकर , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . पी . सी . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क , स्तर , पेण यांजकडे राहील . 


1 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग , 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ५ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


८ 


८ 


का . वे . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ५६४० / २०२१.– श्रीमती पी . एस . आपटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत यांचा दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ ते १३ 
नोव्हेंबर २०२१ अशी ०६ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२१ ते ७ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या दिवाळी सुट्टीला व पुढील दिनांक 
१४ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून , दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पासून ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या 

पू . पर्यंत 

मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती पी . एस . आपटे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती पी . एस . आपटे , ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती पी . एस . आपटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच 
दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम . व्ही . तोकले , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत यांजकडे राहील . 


+ 


7 


1 


1 


1 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ . 


1 


1 


1 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ५४७५ / २०२१ . श्री . अ . अ . पांडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ ते 
१० नोव्हेंबर २०२१ अशी ०३ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . अ . अ . पांडे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . अ . अ . पांडे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . अ . अ . पांडे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . एस . सोनवलकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांजकडे 
राहील . 


1 


1 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


२ ९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ५४७२ / २०२१ . – श्री . एस . व्ही . स्वामी , सचिव , जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण , रायगड - अलिबाग , यांची दिनांक 
१५ नोव्हेंबर २०२१ ते १ ९ नोव्हेंबर २०२१ रोजीची ०५ दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या का . वे . नं . पासून ते दिनांक 

. 
२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एस . व्ही . स्वामी , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सचिव , जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण , रायगड - अलिबाग , येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एस . व्ही . स्वामी , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सचिव , जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण , रायगड - अलिबाग , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
श्री . 

एस . व्ही . स्वामी , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एल . जी . पाच्छे , दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 


1 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ५४७३ / २०२१.– श्रीमती एस . एस . पिंगळे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रायगड - अलिबाग यांची दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ ते 
२० नोव्हेंबर २०२१ अशी ०६ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून , व पुढील दिनांक २१ 
नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून , दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ 
रोजीच्या का . वे . पू . पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

. वे 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . एस . पिंगळे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . एस . पिंगळे , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्रीमती एस . एस . पिंगळे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . ए . शिंदे , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , रायगड - अलिबाग यांजकडे 
राहील . 


1 


- 


1 


उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ५ अ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ई विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई / स.नि. / ई विभाग / ३७७० / सन २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत 
आहे की , मुंबई कॉलेजेस एम्प्लॉईज को - ऑप . क्रेडिट सो . लि . , 
१३५ / अ , मेटकरी हाऊस , दुकान क्र . १ , सुभाष लेन , घोडपदेव , 
रामभाऊ भोगले मार्ग , मुंबई ४०० ०३३ , एमयुएम / डब्ल्यू - ई / 
आरएसआर / सीआर / १ ९ ८७ / २०२१-२१ / सन २०२१ महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
" साधन संपत्ती संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ कर्ज देणारी साधन 
संपत्ती संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


1 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक टी.एन.ए / ( टी.एन.ए . ) / एचएसजी / ( टीसी ) / ३३५६१ / २०२१ 
२०२२ / २३२० / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे 

/ 
तालुका , ठाणे याद्वारे सूचित करीत आहे की , श्री कृष्णा कॉम्प्लेक्स 
को . ऑप . हौसिंग सोसा . लि . , सर्व्हे नं . ८८ , हिस्सा नं . ९ , व्हिलेज 
काशी , सेंट झेवियर हायस्कूल समोर , माशाचा पाडा , मिरारोड ( पू . ) , 
ता . , जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे 

१ ९ 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


1 


1 


1 


7 


" 


6 


११ 


1 


मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ . 


संदिपान बा . मते , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , 
ई विभाग , मुंबई . 


ठाणे , 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ . 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , ठाणे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , 

ठाणे यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 


1 


1 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ई विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - ई / एचएसजी / टीसी / ९ ७५१ / २०२१-२२ / 
सन २०२१ / ३७७४.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ई विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , अल - मदिना हाईट को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि . , सी . टी . एस . नं . ७७४ , भायखळा डिव्हीजन , 
५ वी कामाठीपुरा गल्ली , नागपाडा , मुंबई ४०० ००८ , नोंदणी क्र . 
एमयुएम / डब्ल्यू - ई / एचएसजी / टीसी / ९ ७५१ / २०२१-२२ / सन २०२१ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी संस्था " 

असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


1 


क्रमांक टी.एन.ए / ( टी.एन.ए . ) / एचएसजी / ( टीसी ) / ३३५६४ / २०२१ 
२०२२ / २३२८ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे 
तालुका , ठाणे याद्वारे सूचित करीत आहे की , एन . जी . बवेनो को . 
ऑप . हौसिंग सोसा . लि . , मिरा भाईंदर मनपा , मौजे घोडबंदर , नवीन 
सर्वे नं . १७/२ , जुना सर्व्हे नं . ३३६/२ , विभाग क्रमांक ३/१८ , वार्ड 
क्र . एम , मिरारोड ( पू . ) , ता . जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था " असे 

” 
करण्यात आले आहे . 


ܘܰܟܰ 


" 


“ 


" 


1 


मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ . 


संदिपान बा . मते , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , 
ई विभाग , मुंबई . 


ठाणे , 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०२१ . 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , 

, 


ठाणे . 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


३१ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


1 


1 


1 


1 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / १०६६ / सन २०२१.– उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , अनुविठ्ठल 
कृपा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
डिओएम / एचएसजी ( टीसी ) / ३३७१६ / सन २०२१ , सर्व्हे नं . २ ९ , 
हिस्सा नं . ८ , जुना सर्व्हे नं . १६४ , हिस्सा नं . ८ , शिवाजीनगर , 
डोंबिवली ( पश्चिम ) , ता . कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / १०६३ / सन २०२१.– उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , जाई स्मृती 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी क्रमांक टिएनए / डिओएम / 
एचएसजी ( टीसी ) / ३३७१७ / सन २०२१ , सर्व्हे नं . १२३ ए , व्हिलेज 
चोळे , कल्याण - डोंबिवली म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन , डोंबिवली ( पश्चिम ) , 
ता . कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ चा कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० 
( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


1 


“ 


" 


८८ 


" 


दिनेश चंदेल , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली . 


डोंबिवली , 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०२१ . 


दिनेश चंदेल , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली . 


डोंबिवली , 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०२१ . 


1 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


1 


1 


7 


1 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक मुंमं / उपनि / ससं . ( मु.प.उ . ) / बी -१ / ४५७ / २०२० / एमयूएम / 
एमएचएडीबी / जीईएन / ओ / १३४ ९ २ / २०२०-२०२१.– याद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येते की , नियोजित न्यु आनंद नगर को . ऑप . होसिंग 
सोसायटीज असोसिएशन न्यु आनंद नगर वाकोला , सांताक्रुज ( पूर्व ) , 
मुंबई ४०० ०५५ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ च्या अधिनियम क्रमांक २४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण ” असून उप वर्गीकरण “ इतर 
असे करण्यात आले आहे . 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / १०६५ / सन २०२१.– उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , रॉयल पार्क 
बी - विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
डिओएम / एचएसजी ( टीसी ) / ३३७१५ / सन २०२१ , सर्व्हे नं . ९ ३ , 
हिस्सा नं . २ , मौजे आजदे गोळवली , डोंबिवली ( पूर्व ) , ता . कल्याण , 
जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ चा कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


7 


1 


1 


" 


" 


बजरंग जाधव , 
मुंबई , 

उप निबंधक , 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२० . सहकारी संस्था , 

मुंबई पश्चिम उपनगरे , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा , मुंबई . 


दिनेश चंदेल , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली . 


डोंबिवली , 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०२१ . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ( गृहनिर्माण शाखा ) , 

मुंबई यांजकडून 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम विभाग , 

मुंबई यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 


नोंदणीचे प्रमाणपत्र 


नोंदणी क्रमांक बी . ओ . एम - एचएसजी / ६०२२ / सन १ ९८०.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , संतोष आनंद 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर 
गृहनिर्माण ” आहे . 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूकेडब्ल्यू / एचएसजी / टीसी / १६१ ९ ५ / २०१ ९ 
२०२० / सन २०१ ९ / ३७ ९९.- उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
के / पश्चिम विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , रत्नकुंज 
टॉवर को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , सीटीएस नं . १२७ ९ , 
सर्व्हे नं . ८२ , प्लॉट नं . ५ व ७ , नाना नानी पार्क जवळ , सात बंगला , 
अंधेरी ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०६१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ( २४ ) 
( ९ ) ( १ ) ) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० 
( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


" 


" 


2 


मुंबई , 
दिनांक २५ मार्च १ ९ ८० . 


दि . व . पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , 
( गृहनिर्माण शाखा ) , मुंबई . 


1 


7 


मुंबई , 
दिनांक २४ डिसेंबर २०१ ९ . 


नितीन दहिभाते , 

उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , 
के / पश्चिम विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्र . ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


३३ 


1 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / ९ ८ ९ / सन २०२१.– उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , दुर्गा 
अपार्टमेंट बी बिल्डिंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी 
क्रमांक टिएनए / डिओएम / एचएसजी ( टीसी ) / ३३७०५ / सन २०२१ , वॉर्ड 
नं . ३७/१०६ , सर्व्हे नं . १३० / ए , मौजे आजदे गोळवली , डोंबिवली 
( पूर्व ) , ता . कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० सन १ ९ ६१ चा ( महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / ९ ८४ / सन २०२१.– उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , दुर्गा 
अपार्टमेंट बी बिल्डिंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी 
क्रमांक टिएनए / डिओएम / एचएसजी ( टीसी ) / ३३७०५ / सन २०२१ , वॉर्ड 
नं . ३७/१०६ , सर्वे नं . १३० / ए , मौजे आजदे गोळवली , डोंबिवली 
( पूर्व ) , ता . कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 

१ 
उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


1 


1 


6 


“ 


66 


“ 


डोंबिवली , 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ . 


दिनेश चंदेल , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली . 


डोंबिवली , 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ . 


दिनेश चंदेल , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली . 

, 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


1 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई पश्चिम उपनगरे 

यांजकडून 

नोंदणीचे प्रमाणपत्र 
क्रमांक बीओएम / डब्ल्यू / एचडब्ल्यू / एचएसजी ( टीसी ) २०६५ , ५ 
जून १ ९८६.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , 
मंगलमूर्ती को . ऑप . हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड ८२ / २ ९ / सांताक्रुझ 
जं / तालमाकी रोड , सांताक्रूझ ( प . ) , मुंबई ४०० ०५४ . 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम ५ अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ३१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” आहे . 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / ९९ ० / सन २०२१.– उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , सिताकुंज 
बिल्डिंग नं . १ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी क्रमांक 
टिएनए / डिओएम / एचएसजी ( टीसी ) / ३३७०४ / सन २०२१ , सिटी सर्वे 
नं . २७११ , २७१२ , मौजे आजदेगाव , साईबाबा मंदिरा शेजारी , डोंबिवली 
( पूर्व ) , ता . कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 


1 


1 


" 


“ 


>> 


. 


डोंबिवली , 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ . 


दिनेश चंदेल , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली . 


1 


मुंबई , 
दिनांक ५ जून १ ९ ८६ . 


श्री . एम . के . पाटील , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एच / पश्चिम विभाग , 

मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


